कार्यालयीन स्वच्छता पंधरवडा 
साजरा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५४ /नोंदणी शाखा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ९ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: स्वभामि-२०१८/ 
प्र.क्र.५१५/पापु-१६,दिनांक ०५६ ऑक्टोबर, २०१८ 

शासन परिपत्रक: 


मा.पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरु असलेल्या “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) “ या 
राष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभागी होऊन दिनांक १८ एप्रिल, २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त म्हणून 
घोषित केले आहे. सर्वत्र स्वच्छता, सफाई रहावी व राज्य हागणदारीमुक्त रहावे, याकरिता भारत सरकार, 
तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे विविध कार्यक्रम/ अभियान आयोजित करण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये 
“स्वच्छता ही सेवा”, कार्यक्रम प्रामुख्याने राबविला जात आहे. 
या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत मा.मुख्यमंत्री यांनी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात कायम 
स्वच्छता राहील व आनंदी वातावरण राहील या अनुषंगाने स्वच्छता पंधरवडा राबविण्याच्या सूचना दिलेल्या 
आहेत. त्यानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने त्यांच्या दिनांक ६.१०.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये 
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात दिनांक १३.१०.२०१८ ते २८.१०.२०१८ या दरम्यान स्वच्छता 
पंधरवडा राबविण्याच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर स्वच्छता पंधरवडा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
(ge) व विभागच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयात राबविण्याच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:- 
१) मंत्रालयातील विभागाच्या कार्यालयात तसेच विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय शासकीय 
कार्यालयीन जागा ही नेटनेटकी व सुटसुटीत ठेवण्यात यावी. कार्यालयातील Saal (पॅसेज) तसेच 
पाय-यांवर स्वच्छता राखून सदर मार्गात कोणतीही कार्यालयीन वस्तू तसेच दस्तऐवज ठेवण्यात येऊ 


नयेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५४ /नोंदणी शाखा 


२) कार्यालयातील जागेत पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी नस्ती, ऑफीस फाईल्स, कागदपत्रे 
इत्यादी सुयोग्य पध्द्तीने ठेवण्यात यावीत. कार्यालयातील पंखे, टेबल, खुर्च्या, कपाटे, TRI 
यासारखी साधने तसेच कार्यालयीन परिसर इत्यादी ठिकाणची जागा नेहमी स्वच्छ व टापटीप राहील 
याची दक्षता सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी घ्यावी. 

३) कार्यालयात येण्याजाण्याचा मार्ग स्वच्छ राहील याची देखील दक्षता घेण्यात यावी. स्वच्छतेच्या 
अनुषंगाने इतर विभागाच्या समन्वयाची आव्यकता भासल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग या 
विभागाशी संपर्क साधून निराकरण करण्यात यावे. कार्यालयीन परिसरातील स्वच्छता राखण्यासाठी 
विनावापरातील फर्निचर, विद्युत उपकरणे, जडवस्तू याची विल्हेवाट लावण्यात यावी. 

४) कार्यालयीन अभिलेख तसेच दस्तऐवजांचे नियमानुसार निंदणीकरण करण्यात यावे व अनावश्‍यक 
कागदपत्रे नियमानुसार नष्ट करण्यात यावीत. 

५) सर्व संचालक तसेच क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुखांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक 
६.१०.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीशी 
संपर्क साधून सदर सूचनांच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करावी. 

६) दिनांक १३.१०.२०१८ रोजी दुस-या शनिवारी (शासकीय सुट्टी) सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
नेहमीप्रमाणे आपआपल्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून वर उल्लेखिलेली 
स्वच्छतेची व कागदपत्र निदणीकरणाची कामे करावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१०१४५९२०२५०८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dattatraya Rambhau 
Kahar — य 


(द. रा. कहार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 00२ 
31000 


Higher And Technical 
| 


harashtra, 
300239¢347be5264afbf 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५४ /नोंदणी शाखा 


मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


av 


मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


०८ 


मा.सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई, 
मा. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc 
a 


सर्व सह/उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032, 

उपसचिव (आस्थापन), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

त्यांना विनंती करण्यात येते की, विभागातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी दि.१३.१०.२०१८ 

रोजी कार्यालयात उपस्थित राहण्या संदर्भात त्यांचे स्तरावरुन सर्वांना निर्देशित करावे 

८) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०) संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

११) संचालक, ग्रंथालय संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१२) संचालक, महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण मंडळ (MSBT), ४९ अलीयावर जंग मार्ग सद्गुरु कॉलनी, 
खेरवाडी बांद्रा (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१. 

१३) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे 

१४) सर्व अवर सचिव/विशोष कार्य अधिकारी तथा राज्य संपर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी, उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर परिपत्रकातील सूचना त्यांच्या अधिपत्याखालील 
सर्व कर्मचा-यांच्या निदर्शनास आणाव्यात व दिनांक १३.१०.२०१८ रोजी कार्यालयात वेळेवर 
उपस्थित राहून परिपत्रकातील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

१५) कक्ष अधिकारी, नोंदणी शाखा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
त्यांनी या संदर्भात आवड्यकती तात्काळ कार्यवाही करावी 

१६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


